पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाच्या तेहतीसाव्या तिमाही हप्त्यासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 


वाचा : 


१. शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9७१/विज्ा-४,दि.१७.०९.२०१३ चे इरादा पत्र 
(Letter of Intent). 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रआयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४,दि.१४.१०.२०१३. 

३. महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ रोजी 
झालेला करारनामा. 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५. 

५ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८. 

६ शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विशा -३(अ), दि.४.८.२०१७. 

७ उपमहाव्यवस्थापक, मे. बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.६.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 

८ अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळी झालेल्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.१५.१०.२०२०, दि.२६.२.२०२१, दि.२५.२.२०२२, दि.२२.७.२०२२ व दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 

९ मुख्य लेखा अधिकारी (TRA), मे. बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.१२.७७.२०२२ रोजीचे पत्र. 

१० शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-९/पोल-३, दि.१७.१०.२०२२. 

११ शासन कार्यादेश, गृह विभाग क्र.सीसीटी ०८१५ / प्र.क्र.२७ / भाग-११ / पोल-३,दि.२८.१०.२०२२, व 
दि.१५.२.२०२४ 

१२ शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३,दि.१९.५.२०२३,दि.४.९.२०२३, 
दि.२१.३.२०२४ 

१३ संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२९.२.२०२४ रोजीचे पत्र व देयके. 

१४ मे. प्राईसवॉटरहाऊस HI कंपनी यांचा दि.२९.२.२०२४,दि.४.३.२०२४, दि.३०.३.२०२४ रोजीचा ई-मेल. 

१५ पोळीस आयुक्त, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. पशा-६ /यु.सी./३३वा तिमाही/४५/२०२४/५२५,दि.१२.३.२०२४. 

१६ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना : 


पोलीस आयुक्‍त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्याबाबत मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.०९.२०१३ रोजी SXTaTTA (Letter of 
Intent) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमुद गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१४.१०.२०१३ अन्वये 


सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु.२२५ कोटी इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 

मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम 
एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% 
आणि उर्वरित ८०% रक्कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक होते. 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाळे असून सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२२.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन कार्यादेश 
(Work Order) दि.२८.१०.२०२२ अन्वये पुरवठादार मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हीसेस लि. यांना 
दि.२७.०६.२०२२ ते दि.२६.०६.२०२३ पर्यंत किंवा नवीन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम हस्तांतरीत करेपर्यंत, 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२२.७.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, गृह विभाग दि.१७.१०.२०२२ अन्वये पुणे तसेच पिंपरी- 
चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हीसेस लि. आणि मे. बीएसएनएल यांच्या 
थकबाकीसाठी व Change Request इत्यादीसाठी रु.२५.३० कोटी तसेच सध्याचे पुरवठादार मे. अलाईड 
डिजीटल सर्व्हीसेस लि. यांच्या दि.२७.६.२०२२ ते दि.२६.६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढीच्या कालावधीकरिता 
आवश्यक अतिरिक्त खर्चासाठी रु.२४.२८ कोटी असे एकूण रु.४९.५८ कोटी (जीएसटीसह) इतक्या वाढीव 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


तद्नंतर आता उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे 
निर्णय झाला. 


(अ) (1) HPC approved PIC’s recommendation for the extension of the current SI (ADSL) services 


and annual increment on current O&M charges till 31 march 2024. 


(2) HPC instructed the representative of CP office, Pune City to Finalize the RFP within 3 
months procedure to onboard new SI should be done. 


(ब) Completed Change Request 


Summary of Completed Change Request as on date 


Requesting |[Amount 


लात (in INR) PIC decision 


SN |Description 


Change request for shifting of various 


th Cc th ही 
Poles ,JCs and viewing centers (Police Pune City Sp" BIC, dated i" Mar 23 


: station/Zone offices) (from July 2021 to {Police #9207799 approver eqnennoued 
ही payable amount. 
Dec ‘22) 
Change request for shifting of 34 & 20 Cj 37th PIC, dated 23"4 Aug ’23 
oe Pune City , 
2  |cameras and shifting of pole at र 8,49,781 |approved the mentioned 
; Police 
[Anandnagar location. payable amount. 
Change request for shifting of Pole at Pune City 38th PIC, dated 30 Oct 23 
3. |Pune Vidyapeeth Chowk dated 215 Sept _|police 59,592 approved the mentioned 
23 (Traffic) payable amount. 
Total 17,30,172 


HPC approved the above mentioned change requests 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 


उक्त निर्णयानुसार शासन कार्यादेश (Work Order) दि.१५.२.२०२४ अन्वये पुरवठादार मे.अलाईड 
डिजिटल सर्विसेस लि. यांना दि.२७.०६.२०२३ ते दि.३१.३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


प्रकल्प सल्लागार, मे.पीडब्ल्युसी कंपनी यांनी दि.२९.२.२०२४, दि..४.३.२०२४, दि.३०.३.२०२४ च्या 
ई-मेल संदेशाव्दारे सादर केलेला अहवाल व पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे अभिप्राय विचारात घेता, व 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समिती यांचे दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड 
शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी तेहतीसाव्या तिमाही हप्त्याचे, गणपती उत्सवाकरिता 
बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही GATS set करावयाच्या रकमेसह व जीएसटी करासह एकूण 
रु.६,२५,४४,८०४.७६ 1.७. रु.६,२५,४४,८०४/-(रुपये सहा कोटी पंचवीस लाख चव्वेचाळीस हजार आठडो चार 
फक्‍त) इतक्या रक्कमेपैकी मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला रु.४,७५,४४,८०४/- (रुपये चार 
कोटी पंच्याहत्तर लाख चव्वेचाळीस हजार आठशे चार फक्त) इतकी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी मे. 
बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्टीव्हिटीसाठी रु.१,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख 
फक्त) इतकी रक्कम व मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांना Change Request साठी रुपये 
१७,३०,१७२/- (जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये सतरा लाख तीस हजार एकशे बाहत्तर फक्त) sail एकूण 
रु.६,४२,७४,९७६/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी बेचाळीस लाख चौऱ्याहत्तर Ane शाहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. आणि 
महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प 
सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या अहवालानुसार तसेच US आयुक्त, पुणे हहर यांनी सादर 
केलेल्या प्रमाणपत्रानूसार व उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समिती यांचे दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी तेहतीसाव्या तिमाही 
हप्त्याचे, गणपती उत्सवाकरिता बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी अदा करावयाच्या रकमेसह व 
जीएसटी करासह एकूण रु.६,२५,४४,८०४.७६ ie. रु.६,२५,४४,८०४/-(रुपये सहा कोटी पंचवीस लाख 
चव्वेचाळीस हजार आठशे चार फक्त) इतक्या रक्‍्कमेपैकी मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला 
रु.४,७५,४४,८०४/- (रुपये चार कोटी पंच्याहत्तर लाख चव्वेचाळीस हजार आठशे चार फक्त) इतकी रक्‍कम व 
सदर प्रकल्पासाठी मे. बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्टीव्हिटीसाठी रु.१,५०,००,०००/- (रुपये 
एक कोटी पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्‍कम व मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांना Change Request 
साठी रुपये १७,३०,१७२/- (जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये सतरा लाख तीस हजार VHal बाहत्तर फक्त) अशी एकूण 
रु.६,४२,७४,९७६/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी बेचाळीस लाख चौऱ्याहत्तर नऊशे शाहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कार्यालय अधिक्षक, पोलीस आयुक्त, पुणे sex यांना घोषित करण्यात 
येत आहे. त्यांनी रु.४,९२,७४,९७६/- (रुपये चार कोटी ब्याण्णव लाख चौऱ्याहत्तर हजार नऊडो शाहत्तर 
फक्‍त) इतक्या रकमेचा धनादेश मे. अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या Indian Bank, Branch - 


Old Nagardas Road, Andheri East, Mumbai-400069, Current Account, Account No- 
50516647020, IFSC Code-IDIB000A633, MICR No.400019112 या खात्यावर जमा करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 

तसेच रु.१,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) इतक्या रकमेचा धनादेश मे. बीएसएनएल 
कंपनीच्या बँक ऑफ बडोदा, सानस प्लाझा, शुक्रवार पेठ, सुभाष नगर, पुणे या बँकेच्या खाते 
क्र.07910200001275, IFSC: BARBOSUBHAS या खात्यावर जमा करावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० इतर 
खर्च, (००(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर योजना-५२ यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर देयक पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू असलेल्या सर्व 
प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 


५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम 
क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ अनुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीसाठी अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३११८००५९५०२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


Date: 2024.03.31 18:11:06 +05'30" 


(केलास गायकवाड) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

३. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे. 

६. पोळीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड, पुणे . 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

८. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

९. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, बॅकबे रेक्लेमेशन, 
एनसीपीए रोड, ब्लॉक ॥, नरीमन पाईट, मुंबई-२१. 

१२. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१३. कक्ष अधिकारी, अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


